महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील 
उपसंचालक संवर्गातील पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन Seal PATH: बदली-२०१८/प्र.क्र.9९/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: ०३ एप्रिल, २०१८ 


शासन आदेडा :- 

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनश्रेणी रु. 44G 00-38 9004S पे रु. ७६००) मधील 
उपसंचालक संवर्गातील डॉ.(श्रीमती) लोचना घोडके, उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ नाशिक यांची 
त्यांच्या विरुध्द प्राप्त तक्रारी वरुन प्रशासकीय कारणास्तव त्यांची उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ 
नाशिक येथून आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई येथे बदली करण्यात येत आहे. 

डॉ. (श्रीमती) लोचना घोडके, उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ नाशिक यांचे बदली मुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ नाशिक या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ. एस. पी. 
जगदाळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक यांचेकडे पुढील आदेशा होईपर्यंत सोपविण्यात येत आहे. त्यांनी 
त्यांच्या मुळ पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या सांभाळून उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ नाशिक पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार सांभाळावा. 

सदर आदेशा महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४ आणि ४(५) च्या तदतुदीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०३११०९४६३११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


१/| ५ h Nn 1 d a ५ sted signed by Vishnudas Pundlikrao 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


> Uu Nn d | i kra (0 postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5 14c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe 
5189556b7a95d5896bbb81496f403bb58a 


Ghodke 1111 ret aan 
(वि. पुं. घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.७९/सेवा-२ 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.), मुंबई 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ नाशिक 
५. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, नाशिक 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 
डॉ. (श्रीमती) लोचना घोडके, उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ नाशिक यांना (संचालक, 
आरोग्य सेवा, मुंबई यांचेमाफ्रत ) 
१०. डॉ. एस. पी. जगदाळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक यांना 
(संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचेमार्फत) 
११. निवडनस्ती-सेवा-२ 


roe GF & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


